राज्य सुरक्षा रस्ता निधी अंतर्गत विभागाकरिता 
अतिजोखमीच्या जिल्ह्यांसाठी ३९ एएलएस 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकिर्ण- २०२४/प्र.क्र.१४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दिनांक- ०२ 
मार्च,२०२२. 


2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र: संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र. २६९/आरोग्य-३, 
दिनांक- २६ मे २०२२. 


३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
५/रारसुनिटीसीयू/एएलएस/१४१-४२/२४ दि. ०३/०१/२०२४. 


प्रस्तावना:- 
रस्ते सुरक्षा उपयांना प्रोत्साहन देण्याकरीता मा.सर्वोच्च न्यायालयास (रिट याचिका क्र. २९५/२०१५ 


च्या अनुषंगाने) अहवाल सादर करण्याकरीता रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर 
समितीने रस्ते सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा निधी निर्माण करण्याचे आदेश दिले. 
त्यानुसार विविध प्रकल्पांना मान्यता दर्शविण्यात येवून शासन निर्णय, गृह विभाग दिनांक ०१.०९.२०१६ 
अन्वये रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर समितीची मा.मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२२.०१.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा ट्रामा केअर 
युनिट बळकटीकरण करण्याकरीता उपकरणांसाठी रु.५,६३,३६,५१७/- व अतिजोखमीच्या जिल्ह्यात ३९ 
एएलएस रुग्णवाहिकांसाठी रु.१४,८२,८६,१९०/- इतक्या रकमेचा असा एकूण रु.२०,४६,२२,७०७/- 
इतका निधी उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तालय कार्यालय (गृह विभाग) यांना पाठविण्यात 
आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीच्या दि.१२.०५.२०२१ रोजीच्या 


झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने अ.क्र. १ येथील दि. ०२ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये खर्चास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४/आरोग्य-३ 


देण्यात आली होती. त्यामुळे मान्यता दिलेल्या प्रस्तावास शासनाने विहीत केलेल्या नियम /कार्यपद्धती/ 
धोरणानुसार खरेदीप्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असल्यामुळे ८ अतिजोखिम 
जिल्ह्यांकरिता ३९ एएलएस रुग्णवाहिकांकरिता रु.१४,८२,८६,१९०/- इतका खर्च करण्यास प्रशासकिय 
मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, अद्ययावत तांत्रिक विनिर्देशानुसार ३९ एएलएस रूग्णवाहिकांकरिता 


रू.२६,६४,४४,४९०/- इतका खर्च करण्यास प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
रस्ते सुरक्षा उपयांना प्रोत्साहन देण्याकरीता रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीने विभागाच्या 


अतिजोखमीच्या ८ जिल्ह्यांकरेता ३९ एएलएस (Advance Life Supporting) रुग्णवाहिका खरेदी 
करण्याकरिता होणाऱ्या अंदाजित रु. २६,६४,४४,४९०/- (सव्वीस कोटी चौंसष्ट लक्ष चौव्वेचाळीस हजार 


चारशे नव्वद रुपये फ़क्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजित खर्चास खालील प्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. | रुग्णवाहिकेचा | एकूण प्रति एकूण खर्च 
प्रकार रुग्णवाहिका | रुग्णवाहिकेची 
अंदाजित रक्‍कम 
[a 3 ALS २९ ६८,३१,९१०/- २६,६४,४४,४९०/- 


२. सरदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटी व शरर्ती-: 
१) शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये वार्षिक खर्च ३.०० 
लाखापेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
परंतु, शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये वस्तू व 
सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल अनुसरायाची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक 


सूचना कार्यवाही करण्याचे निदेश दिले असल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४/आरोग्य-३ 


२) ८ अतिजोखीमेच्या जिल्ह्यांकरिता ३९ अँडव्हान्स लाईफ सर्पोटींग रुग्णवाहिका (एएलएस) या 
बाबींची आवऱ्यकता/मागणी यांची शहानिशा/खातरजमा करण्यात आलेली असून प्रस्तावित 
खरेदीचे प्रमाण (Quantity) मागणीनुसार योग्य आहे. 

3) ८ अतिजोखीमेच्या जिल्ह्यांकरीता ३९ अँडव्हान्स लाईफ सर्पोटींग रुग्णवाहिका (एएलएस) रस्ते 
सुरक्षा उपाययोजनांकरिता या बाबींची रुग्णसेवेसाठी आवश्‍यकता असून या बाबींचा विनियोग 
विहीत मुदतीत करण्यात येणार आहे. 

४) या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी तयार केलेले असून ते 
गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical Specification) कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अऱ्या रितीने तयार 
करण्यात येणार नाही. 

५) प्रशासकीय मान्यता देतांना प्रस्तावित खरेदीचे दर अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आळेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

६) तसेच निविदा कार्यवाही करताना खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

७ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च राज्य रस्ते सुरक्षा निधीच्या प्रयोजनाकरीता भारतीय रिझर्व बँक, मुंबई 
येथे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नावे उघडण्यात आलेल्या स्विय प्रपंजी लेखा खाते (PLA 


Account) क्र.०१५१४८०१०४१ कोड नंबर २१६७ यामधून भागविण्यात येणार आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४/आरोग्य-३ 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 
अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१५३२०५२४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 

S H | V D A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807ba459 


M A H A D E (0 543९0190809211500९4470८9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F58514593 
563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 
D H U L E cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.01.30 15:46:16 +05'30' 


(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. उप/सह सचिव, गृह विभाग, कार्यासन परि-२,मंत्रालय,मुंबई. 

६. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये राज्यस्तर), मुंबई. 

८. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी / अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


